केंद्र पुरस्कृत योजनेर्गत EWS कोट्यामुळे केंद्र 
शासनातर्फे प्राप्त होणा-या निधीतून शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयात करण्यात येणा-या 
बांधकाम अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : केंपुयो-२०२३/प्र.क्र.५२०/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा : कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पत्र क्रमांक बैठक-२०२३/प्र.क्र.५८/इमा-१, 
दिनांक ०१.१२.२०२३ 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये यांना Up Gradation of 
Existing State Government / Central Government Medical Colleges to increase MBBS seats 
in the country U केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत खालील तक्त्यात नमूद संस्थांना बांधकाम 
करण्यासाठी एकूण रुपये 432.03 कोटी इतक्या रक्कमेच्या बांधकाम अंदाजपत्रकांस पुढील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नाव अंदाजित किंमत 

द्वि Construction of Lecture Hall and Laboratories in the 3239.00 
premises of GMC Miraj 

२ Up gradation of Existing Grant Medical colleges to increase ४६६०.०० 
EWS seats of UG PG Students at J.J. Hospital Premises 
(Exam Hall, Lecture Hall, Girls/Boys Common Room, 
Conference Hall) 

3 Up Gradation of Existing Government Medical college to ४८८५.६५ 
increase MBBS seats under EWS Scheme at Govt. Medical 
college premises, Chandrapur 

8 Construction of 176 Boys Hostel Building in the premises 9293.49 
of Shri V.N.Govt. Med. College Yavatmal 

षु Construction of 160 Girls Hostel Building in the premises of 9293.49 
Shri V.N.Govt. Med. College Yavatmal 

6 Construction of Lecture Hall Laboratories & Demonstration 2228.00 
room in the premises of Govt. Medical College and hospital 
at Nagpur 

(9 Construction of Three wards and Lecture hall in the 2390.00 
premises of Govt. Medical College and hospital at Nagpur 

v Construction of Boys Hostel in premises of Dr.Shankarrao 3820.22 
Chavan Govt. Med. College, Nanded 

९ Construction of UG Students Hostel Building (G+8 Floor) 4334.00 
At IGMC, Nagpur 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२३/प्र.क्र.५२०/प्रशा-१ 


णि o | Construction of Exam hall, Museum Hall, Skill Laboratory, ४३८२.३३ 
Laboratory, Central Pharmacy, Central Record Room, 
Medical Education Unit, Child Care Unit, Inters Hostel etc. 
at Government Medical college & Hospital, Aurangabad 
Re q | Infrastructure upgradation of BJ. Medical College & 3980.00 
Sassoon General Hospital, Pune 
42. | Construction of Four Lecture hall & Two Examination Hall 3909.83 
of capacity 250 Students at, S.R.T.R. Medical college, 
Ambajogai. 

93 | Construction of Medical College, Library Building, 4322.88 
Teaching Hospital & Hostel Building at Dr.V.M.Govt. 
College at Solapur 

qx | Construction of Three Lecture halls and 150 boys & 150 & 922.39 
girls Hostel at Shri Bhausaheb Hire Government Medical 
college , Dhule 


१५ | Construction of First floor & Second Floor on Existing 840.08 
RMO Hostel Building at GMC Akola 
१६ | Construction of Lecture Theatre in Medical College १६८.०० 
Premises at GMC Jalgaon 
एकूण अदांजित रक्‍कम ५३२०३.५५ 
अटी :- 


१ सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 

२) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 

३) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


७ इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 
८) विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवऱ्यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 
२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२३/प्र.क्र.५२०/प्रशा-१ 
मागणी क्रमांक - एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(४२१० ३६५९) ५३- मोठी बांधकामे 
व 
मागणी क्रमांक - एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत (राज्य हिस्सा ४०%) 
(४२१० ३६६८) ५३- मोठी बांधकामे 


३. सदर शासन निर्णय, मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २४.११.२०२३ रोजी 
आयोजित उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत १५ कोटी वरील प्रस्तावाना प्राप्त सहमती व त्यानुषंगाने 
प्राप्त इतिवृत्तानासार तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उप विभाग-५, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Cp सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०८१८१६५८०९१३ असा आहे. हा आदेडा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eca0 


56f1e1e8621e5917d8305, 


4 
postalCode=400032, Mi ashti 
J AYA S H ETTY i ber=E9D37D499A521B728AEB3DC8EC38 
B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF1111D7, 
SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2023.12.11 17:05:01 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 


आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (संचालनालयामार्फत) 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

निवडनस्ती (प्रहा-१). 


AD 


3 


०८ 


o~ 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 


£58) 


S 


) 
८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


